महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीस 2230 ए ३४३ 
लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित निधी वितरीत व खर्च 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन ज्ञापन क्रमांक कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९०/कौठाल्य -१ 
२ रा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २५ जुले, २०२२ 
वाचा : १. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका,१९७८/दिनांक १५ मे, २००९. 
२. शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३/दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ 
३. महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांचे दिनांक १८ एप्रिल, २०२२ रोजीचे पत्र. 
ज्ञापन : 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई यांनी सं.क्र. ३ येथील पत्रान्वये सन 
२०२२-२३ करिता, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, 2230 ए३४२३ या लेखाशिर्षाखाली रु.५.०० कोटी इतका 
निधी वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्याची विनंती केली आहे. 


२. उपरोक्त विनंतीस अनुसरुन महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी २२३० ए३४३ या लेखाशिर्षाखाली 
रु. ०५.०० कोटी (अक्षरी रुपये पाच कोटी फक्त ) इतका निधी खालील विवरणपत्रात नमूद उपशिर्षातर्गत 
अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. सदर रु.५.०० कोटी (अक्षरी रुपये पाच कोटी फक्त) इतक्या निधीची तरतूद 
खालील विवरणपत्रात नमूद उपशिर्षांतर्गत करण्यात आली असून, सदर निधी त्याच उपशिर्षांतर्गत वितरीत व खर्च 
करण्यास या शासन ज्ञापनान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र योजनेचे नाव उपक्रिर्ष अर्थसंकल्पित तरतूद 
| महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता दुरध्वनी, वीज, पाणी शुल्क - of ५०,०००/- 
सोसायटी (२२३० ए३४३) कंत्राटी सेवा-२८ ४,२४,५०,००/- 
कार्यालयीन खर्च -१४ १,००,०००/- 

भाडेपट्टी व कर देयके-१४ ६४,००,०००/- 

जाहिरात व प्रसिद्धी-२६ ५,००,०००/- 

व्यावसायिक सेवा-२८ ५,००,०००/- 

एकूण ५,००,००,०००/- 


३. याकरिता आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता यांना नियंत्रण अधिकारी, सहायक 
संचालक, लेखा यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी यांना “नोडल एजन्सी” म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.९०/कौशल्य -१ 


४. सदर निधी आयुक्त, pied विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, नवी मुंबई यांनी महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी यांचेकडे वर्ग करुन याबाबतचे लेखे अद्ययावत ठेवावेत. उपरोक्‍त निधी ज्या कारणास्तव उपलब्ध 
करुन देण्यात आला आहे त्याच कारणास्तव खर्च करण्याची जबाबदारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
नाविन्यता सोसायटी यांची राहील. तसेच प्रत्यक्ष खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र ((॥॥29॥071 Certificate) विहित 
कालमर्यादेत सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 


५. उक्त निधी खर्च करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (बिम्स प्रणाली) उपलब्ध 
करुन देण्यात येणाऱ्या निधीच्या मर्यादेत व त्या त्या प्रयोजनासाठी विहित केलेल्या तरतुदीनुसार व नियमानुसार 
खर्च करण्यात यावा. तसेच सदर निधी खर्च करताना वित्त/ नियोजन व या विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णय/परिपत्रक/ज्ञापनामधील नियमांचे तसेच मार्गदर्शक सूचना/अटी व शर्तीचे तसेच वित्त विभागाच्या 
दिनांक ४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या परिपत्रकान्वये पालन करावे. 


६. सदरहू ज्ञापन वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८,दिनांक १५ मे २००९ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७ सदर झासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०२२०७२५१३१४३०३९०३ असा आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUVARNA S KHARAT 

S U VA R N A S DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=cdf8435b 141 13ef43d22f63f448b2db4 1 09f 1 aa98eda5f3b7884 
1690403437, postalCode=400032, st=Maharashti 


K H A RAT serialNumber_35F57024DD03B2SB43EA1F6F39E191F89750BAEF3C68 
‘A8BD9209A39DD656B14C, cn=SUVARNA S KHARAT 
Date: 2022.07.26 12:15:34 +05'30' 
ww 
(डॉ. सुवर्णा खरात) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. आयुक्त, Hed विकास, रोजगार व उद्योजकता, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, 
नवी मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, ठाणे. 

५. अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

६. कार्यासन अधिकारी, प्रशा-३ कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती (कौशल्य -१), कौशल्य,रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


